कौटुंबिक न्यायालय, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई या न्यायालयीन 
इमारतीच्या आवारामध्ये आरसीसी संरक्षक भिंत, लोखंडी 
गेट व सुरक्षा चौकी बांधण्याच्या रु.१,०५,४९,२८७/- 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास/ खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या-११२२/२२/प्र.क्र.१२५/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: 28 जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ : (१) वित्त विभाग, शासन निर्णय विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९. 
(२) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां. विभाग, अंधेरी, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
७९१६, दि.२३.०८.२०२२. 
(३) मा. उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र. BIW)GOY? of १९९२/(२३-॥॥/२०७७/३७१८१, 
दि.०३.११.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

दि.०७.०६.२०२२ रोजी मुंबई पोलीस यांच्या "Protection and Security" विंगकडून कोटुंबिक 
न्यायालय, वांद्रे (Ud), मुंबईची वार्षिक तपासणी करण्यात आली होती. सदर तपासणीमध्ये कौटुंबिक 
न्यायालयास सरंक्षक भिंत आवश्‍यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार उप आयुक्‍त (Protection 
and Security), 4g पोलीस यांनी दि.०९.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये कार्यकारी अभियंता, (सा.बां) विभाग, 
अंधेरी, मुंबई यांना कळविले होते. 

मुंबई पोलीस यांच्याकडून प्राप्त पत्रानुसार कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई, (सा.बां) विभाग, अंधेरी, 
मुंबई यांनी संदर्भ क्र. २ अन्वये कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई इमारतीच्या आवारामध्ये आरसीसी संरक्षक भिंत, 
लोखंडी गेट व सुरक्षा चौकी बांधण्याच्या कामाबाबतचे रु.१,०९,७८,१२०/- इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक सादर 
केले होते. सदर अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सा.बां., प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली 
आहे. 

कौटुंबिक न्यायालय, वांद्रे (Gd), मुंबई इमारतीच्या आवारामध्ये आरसीसी संरक्षक भिंत, लोखंडी गेट व 
सुरक्षा चौकी बांधण्याच्या कामाबाबतच्या रु.१,०९,७८,१२०/- इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास मा.उच्च 
न्यायालयाच्या बिल्डींग कमिटीने मान्यता दिली असून, मा. उच्च न्यायालयाच्या समन्वय समितीच्या 
दि.१६.०२.२००४ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार अंदाजपत्रकात AAA करण्यात आलेले 
4% Centage Charges (रु.४,२८,८३३/- वगळून सदरच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध 
करुन देण्याची विनंती संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये मा.उच्च न्यायालयाने शासनास केली आहे. 

त्यानुसार, कौटुंबिक न्यायालय, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई या इमारतीच्या आवारामध्ये आरसीसी संरक्षक भिंत, 
लोखंडी गेट व सुरक्षा चौकी बांधण्याच्या कामाबाबतच्या रु.१,०५,४९,२८७/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
(अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात आलेले 4% Centage Charges वगळून) प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या-११२२/२२/प्र.क्र.१२५/का-९ 


शासन निर्णय :- 


कौटुंबिक न्यायालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई या इमारतीच्या आवारामध्ये आरसीसी संरक्षक भिंत, लोखंडी गेट 
व सुरक्षा चौकी बांधण्याच्या कामाबाबतच्या रु.१,०५,४९,२८७/- (अक्षरी रु. एक कोटी पाच लक्ष एकोणपन्नास 
हजार GA सत्याऐंशी फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास/खर्चास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


२. उपरोक्त मान्यता प्राप्त अंदाजपत्रकीय रकमेचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 


Name of Work :- Construction of R.C.C. Compound wall at Family Court Bandra (E), Mumbai. 


Sr.No. Particulars Amount (in Rs.) 

1 Total Actual Estimates for Construction of R.C.C. 85,76,655.89 
Compound wall 

2 Add 18% for GST 15,43,798.06 

3 Add 4% for Contingency 3,43,066.23 

4 Add 1% Labour Insurance 85,766.55 

Total 1,05,49,287 


३. प्रचलित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात 
यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 

४. याप्रित्यर्थ येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये-(०१)(०२) 
प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सांकेतांक २०१४ ०३४१, २७-लहान बांधकामे" या लेखाशीर्षाखाली 
संबंधित वित्तीय वर्षात विहीत पद्धतीने निधी अर्थसंकल्पित करण्यात येऊन भागविण्यात यावा. 

प. सदर झासन निर्णय हा वित्त विभाग शासन निर्णय विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम (भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका परिच्छेद क्र. १३४(३) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१२४१६०८३५०९१२ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति : - 


१) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


२) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724 
d471400fbcfb074e051, 


pseudonym=00D295F 198C67FDB7031897066C5804DA623172E, 
serialNumber=38DA45FC182DE9210D4220CD41371018A4D6FO 
0892E5D1478CBA841 3AFB06C03, cn=NITIN V JIWANE. 

Date: 2023.01.24 16:13:37 +05'30" 


(नितीन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या-११२२/२२/प्र.क्र.१२५/का-९ 


) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई, 
) मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, बांधकाम भवन, ४ था मजला, फोर्ट, मुंबई, 
६) महालेखापाल -१ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, महाराष्ट्र, 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन- इमारती-२, 
वित्त विभाग, व्यय-५, 
विधी व न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५, 
निवड नस्ती/का-९. 


नि, OO oO 
A oO O 
oe 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


